महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार- ब 

वर्ष ८ , अंक २१ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २०.०० 


सत्यमेव जयते 


भाग चार- ब –१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ ऑक्टोबर , २०२२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१ . 

क्रमांक आयडीसी २०२० / ( प्र.क्र .४०१ ) / उ -१४ . - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . तीन ) चे 
कलम १ , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसुचित 
उल्लेखलेल्या मौजे बापगांव , तालुका भिवंडी , जिल्हा ठाणे येथील क्षेत्रात अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख 
१३ ऑक्टोबर , २०२२ म्हणून नियुक्त करीत आहे व उक्त क्षेत्र हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ , खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र 
म्हणून जाहीर करीत आहे . 


उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ३ , यांचे कार्यालयात 
ठेवलेल्या नकाशात लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या अनुसुचित दर्शविल्याप्रमाणे चतुःसीमा आहेत 


अ.क्र . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31743 


१ 

२ 

३ 


अनुसूची 

मौजे- बापगांव , तालुका - भिवंडी , जिल्हा - ठाणे 

सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


३७/१ 

३७/२ 

३७/३ 


( १ ) 


एकूण क्षेत्र 

( हेक्टर आर ) 

०.२८६ 

०.२ ९ ६ 

०.२२३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ / आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

एकूण क्षेत्र 
( हेक्टर आर ) 

०.२४० 

०.०६३ 

०.१०० 

०.२२० 

१.४२८ 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर ६३ 


४ 


६ 


७ 


चतुःसीमाः 

सर्व्हे नंबर ३७/१ , ३७/२ , ३७/३ व ३७/४ 


उत्तरेस 

दक्षिणेस 

पूर्वेस 

पश्चिमेस 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 

पश्चिमेस 

सर्व्हे नंबर ६५ / १५ / ब व ६५ / १५ / क 

उत्तरेस 

दक्षिणेस 

पूर्वेस 

पश्चिमेस 


एकूण 


!! 


J 


३७/४ 

६३ 

६५ / १५ / ब 

६५ / १५ / क 


: 


सर्व्हे नंबर ६७ . 

सर्व्हे नंबर ३६ . 

सर्व्हे नंबर ३८ . 

सर्व्हे नंबर ५८ . 


सर्व्हे नंबर ६५ पै . 

सर्व्हे नंबर ९ ५ पै . 

सर्व्हे नंबर ९ ५ पै . 

सर्व्हे नंबर ६५ पै . 


सर्व्हे नंबर ६५ पै . 

सर्व्हे नंबर ६५ पै . 

सर्व्हे नंबर ६५ पै . 

सर्व्हे नंबर ६६ पै . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय देगांवकर , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ / आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 12th October 2022 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961 . 

No. IDC . 2020 / ( C.R . 401 ) /Ind-14.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of 
section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 ( Mah . III of 1962 ) , the Government of 
Maharashtra hereby appoints 13th October , 2022 to be the date from which the provisions of Chapter 
VI of the said Act shall take effect in certain areas of Village Bapgaon , Taluka Bhiwandi , District 
Thane mentioned in the Schedule appended hereto and declares the said area to be an industrial 
area under clause ( g ) of section 2 of the said Act , for the purposes of the said Act . 


The said area is more clearly defined in red in the map deposited in the offices of the 
Chief Executive Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri ( East ) , 
Mumbai 400 093 is bounded by the area as indicated in the said schedule . 

Schedule 


Villages - Bapgaon , Taluka- Bhiwandi , 

Serial 

No. 

1 


2 


Survey No. 63 


3 


4 


5 


6 


7 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Survey No./ 

Hissa No. 

37/1 

37/2 

37/3 

37/4 

63 

65 / 15 / B 


Boundaries : 

Survey No. 37/1 , 37/2 , 37/3 and 37/4 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


65 / 15 / C 


Total 


: | Survey No. 67 
: Survey No. 36 
: Survey No. 38 
: Survey No. 58 


District - Thane 

Area 

( Hectare Are ) 

0.286 

0.296 

0.223 

0.240 

0.063 


: Survey No. 65 Pt . 

Survey No. 95 Pt . 
: Survey No. 95 Pt . 
: Survey No. 65 Pt . 


3 


0.100 


0.220 

1.428 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ / आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

Survey No. 65 / 15 / B & 65 / 15 / C . 

On the North by 

On the South by 

On the East by 

On the West by 


: Survey No. 65 Pt . 

Survey No. 65 Pt . 

Survey No. 65 Pt . 

Survey No. 66 Pt . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY DEGAONKAR , 

Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


